सन २०१७-१८ पासून महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, 
राहुरी अंतर्गत सुरु करण्यात आलेल्या मोौ.पेठ, 
ता.वाळवा, जि.सांगली येथील क्रांतीसिंह नाना पाटील 
शासकीय अतन्नतंत्रज्ञान महाविद्यालयाच्या इमारत 
बांधकामांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, wa, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
मदाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
शासन निर्णय क्रमांक : मफुवि-१४१९/प्र. क्र. ०२/७-ओ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २१ जून, २०१९. 


संदर्भ :- १) कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्रमांक - संकिर्ण- १५१८ / प्र.क्र. ९९(२) / WH, 
दिनांक २८ नोव्हेंबर, २०१८, 
२) विद्यापीठ अभियंता, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी यांचे जा.क्र.मफुकृवि/बांध/कृम पेठ 
प्रस्ताव/९१५८/२०१८, दिनांक २८/१२/२०१८ चे पत्र, 
३) कुलसचिव, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी यांचे जा.क्र.मफुकृवि/कुळसचिव/१०५८३/ 
२०१९, दिनांक २२/०३/२०१९ चे पत्र, 
प्रस्तावना :- 


कृषि, पशुसवंर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण - 


१५१८ / प्र.क्र. ९९(२) / WA, दिनांक २८ नोव्हेंबर, २०१८ अन्वये सन २०१७-१८ या शैक्षणिक वर्षापासून 


महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी मौ.पेठ, ता.वाळवा, जि.सांगली येथे vo विद्यार्थी प्रतिवर्ष क्षमतेचे 


क्रांतीसिंह नाना पाटीळ शासकीय अन्नतंत्रज्ञान महाविद्यालय स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली 


आहे. मौ.पेठ, ता.वाळवा, जि.सांगली येथील अन्नतंत्रज्ञान महाविद्यालयासाठी पुढील पाच वर्षांसाठी 


वेतनासाठी रु. ४९३७.७३ ळाख आवर्ती खर्च रु. ११२.९२ लाख आणि अनावर्ती खर्च रु. ५१५७.८९ लक्ष 


अशा एकूण रु. १०२०८.५४ लाख इतक्या खर्चास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूरी देण्यांत आळी आहे. 


विद्यापीठ अभियंता, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी यांनी संदर्भ क्रमांक - २ व ३ च्या पत्रान्वये सदर 


कृषि महाविद्यालयाच्या इमारत बांधकामाचे अंदाजपत्रक सादर GS आहे. त्यास अनुसरुन मौ.पेठ, 


ता.वाळवा, जि.सांगली या अन्नतंत्रज्ञान महाविद्यालयाच्या इमारत बांधकामाच्या खर्चास प्रशासकीय 


मान्यता देण्याबाबतची बाब शासनस्तरावर विचाराधीन होती. त्यानुसार शासन पुढीलप्रमाणे शासन निर्णय 


घेत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मफुवि-१४१९/प्र. क्र. ०२/७-ओ 


शासन निर्णय :- 


सन २०१७-१८ या शैक्षणिक वर्षापासून महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी अंतर्गत मौ.पेठ, 


ता.वाळवा, जि.सांगली येथे सुरु करण्यात आलेल्या vo विद्यार्थी प्रतिवर्ष क्षमतेचे क्रांतीसिंह नाना पाटील 


शासकीय अन्नतंत्रज्ञान महाविद्यालयाच्या इमारत बांधकामाच्या अंदाजपत्रकास मा. मुख्य सचिवांच्या 


अध्यक्षतेखाळीलळ सचिव समितीने मान्यता प्रदान केल्यानुसार सदर कृषि महाविद्यालयाच्या 


बांधकामाकरीता एकूण रु. ६१,५७,१३,८५१/- (रुपये एकष्ट कोटी, सत्तावण लाख, तेरा हजार आ 


Sal एकावन्न फक्त) इतक्या निधीच्या प्रस्तावास शासन खालील अटींस अधिन राहून प्रशासकीय मान्यता 


प्रदान करीत आहे. (सविस्तर तपडिल परिशिष्ट “अ” मध्ये जोडला आहे.) 


ओ)काम सुरु करण्यापूर्वी नमुना नकाशा, मांडणी नकाशा तसेच विस्तृत नकाझारदांकडून मंजूरी 
घेऊनच सुरु करावे. 

ब) ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतूदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक 
करुनच काम हाती घ्यावे. 

क) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, झासन निर्णय क्र.इनव्ही- २०१३/प्र.क्र.१७७/ 
तां.क.१, दिनांक १० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक 
तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

ड) सदर कामाच्या बांधकामाचा खर्च कृषि व पदुम विभागाने त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेल्या 
नियतव्ययामधून करण्यात यावा 

इ) सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय क्र.बीडीजी २०१७/प्र.क्र.६०/इमारती-२, 
दिनांक ०७/०७/२०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यांत यावी. 

ई) नियोजित जागा उपभोक्ता विभागाच्या ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त करुन सदर 
कामाच्या निविदा सूचना प्रसिध्द करण्यात याव्यात. 


२. या बाबीकरीता येणारा खर्च महात्मा फुले कृषि विद्यापीठाला “मागणी क्रमांक डी-३, २४१५ कृषि 


विषयक संशोधन व शिक्षण, ०१, पीक संवर्धन, १२०, इतर संस्थाना सहाय्य, (००) (०६) महात्मा फुले कृषि 


विद्यापीठाला सहायक अनुदान, ३५, भांडवली मत्तेच्या निर्मितीकरीता अनुदान (२४१५ ००७२)” या 


लेखाशीर्षाखाली अर्थसंकल्पित केलेल्या तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 


३. या प्रकरणी महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठ अधिनियम १९८३, परिनियम १९९० आणि लेखासंहीता १९९१ 


मधील तरतूदींचा तसेच प्रचलित शासन आदेडश/ कार्यपध्दतीचा अवलंब करण्यात यावा. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मफुवि-१४१९/प्र. क्र. ०२/७-ओ 


४. sane निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक - २१/इमा.१, दिनांक 


१३/०५/२०१९ व मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील सचिव समितीच्या दिनांक १०/०६/२०१९ रोजी 


पार पडलेल्या बैठकीत प्रदान केलेल्या मान्यतेनुसार तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग- 


पहिला, उपविभाग-पाच अन्वये महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियमपुस्तिका अंतर्गत परिच्छेदांखालील 


प्रदान करण्यात आलेले वित्तीय अधिकारांतीळ अ. क्र.१, महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम 


पुस्तिकेतील परिच्छेद क्र.१३४ समोरील तरतूदीन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या 


शक्‍तींनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


५. सदर कामाची सुरुवात सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षापासून होत आहे. 


६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर बसाई टवर उपलब्ध 
करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०१९०६२११२४२३७३००१ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


कि Digitally signed by Gite Pratap Venkatrao 
DN: CN = Gite Pratap Venkatrao, C = IN, 
G ite P ratap S = Maharashtra, O = Government Of 
Maharashtra, OU = Agriculture and 


Ve n kat rao ie are Dairying and Fisheries 
Date: 2019.06.21 12:53:50 +05'30' 
(प्रताप गिते) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 


१. महासंचालक, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, सर्व्हे नं. १३२/ब, भोसलेनगर,पुणे-७, 
२. कुलगुरु, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी, 

३. कुलसचिव/नियंत्रक/ विद्यापीठ अभियंता, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी, 

४. महालेखापाल, महाराष्ट्र 9/2 (लेखापरिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर, 

५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, अहमदनगर / उपकोषागार अधिकारी, राहूरी, जिल्हा अहमदनगर, 
६. मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई, 

७. उप मुख्य लेखा परिक्षक (वरिष्ठ) स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई, 

८. जिल्हा लेखा परिक्षा अधिकारी, स्थानिक निधी लेखा, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहूरी, 

९. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई / निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई, 

१०.कार्यासन( १४३१), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२, 

११.कार्यासन (व्यय-१ वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 

१२.कार्यासन (इमारती-२), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२, 

१३.कक्ष अधिकारी ६ अ, कृषि व पदुम विभाग, मुंबई ४०० ०३२, 

१४.कार्यासन ost, कृषि व पदुम विभाग, मुंबई yoo 032 (निवडनस्ती). 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मफुवि-१४१९/प्र. क्र. ०२/७-ओ 


परिशिष्ट “अ 


(शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्रमांक : मफुवि-१४१९/प्र. क्र.०२ /७-अे, दिनांक २१/०६/२०१९ सोबतचे परिशिष्ट) 
महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी अंतर्गत मौ.पेठ, ता.वाळवा, जि.सांगली येथील क्रांतीसिंह नाना पाटील शासकीय 
अन्नतंत्रज्ञान महाविद्यालय, जिल्हा- सांगली येथील इमारत बांधकामाच्या खर्चाचा बाबनिहाय तपशिल 


Name of the Department : Agricultural Department 


Name of Work : Construction of Krantisinh Nana Patil Government of Food Technology at Peth Tal — Walwa, Dist — Sangli. 


RECAPITULATION SHEET 
Sr. Particulars Unit Rate Norms Cost Rs. 
No. Rs Per Component Wise Total 
(Sqmt./Meter/Lump Sum Etc.) 
(A) | ESSENTIAL ITEMS (Components) 
1 (a) Building proper (Built Up Area — Sq.m) 
Ground Floor + First Floor (Non Residential bldg.) 15649.99 21950 343517281 
Ground Floor + First Floor ( Residential bldg.) 000 0 
Total B.U.A. = Sub Total (a) 34,35,17,281 
(b) Fuel Gas Pipeline 500000.00 
(c) Bio Digester 1000000.00 
(d) Rain/Roof Water Harvesting 1000000.00 
(e) Solar Roof Top (Mou to be executed)* 1000000.00 
(f) Ramp For Handicaps 500000.00 
(g) Furniture 15649.99x 70% = 10954 Rs.3,000/- Per Sqm 32862000.00 
Sub Total (b+c+d+e+f+g) 3,68,62,000 
2 Water Supply & Sanitary Works 50% of (a) Sub Total (2) 1,71,75,864 
3 Electrification Internal 5% of (a) 1,71,75,864 
External 6% of (a) 2.06, 11,037 
Fire Fighting Arrangements etc. 25,00,000 
Sub Total (3) 4,02,86,901 
Sub Total (A) 43,78,42,045 
(B) | MISCELLANEOUS ITEMS 
(i) Compound Wall & Gate (Rmt) 3000.00 8000.00 2,40,00,000 
(11) Internal Rods (Rmt) LS 1,00,00,000 
(iii) Development of Ground 500000 
(iv) Parking 500000 
(v) Retaining Wall 
(vi) Land Scaping 
(vii) Soil Investigations & Detail Land Survey 500000 
(viii) CC Drains and C/D Works 0 
Sub Total (B) 3,55,00,000 
Sub Total (A) = (1)+ (2) + (B) 47,33,42,045 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मफुवि-१४१९/प्र. क्र. ०२/७-ओ 


Sr. Particulars Unit Rate Norms Cost Rs. 
No. Rs Per Component Wise Total 
(Sqmt./Meter/Lump Sum Etc. 
(C) OPTIONAL ITEMS 
1 Underground Water Tank For R/W Harvesting 2500000 
2 | (Cu.M) 1000000 
3 | Water. Main Storage, and pump house, bore well 1000000 
4 Air Conditioning 
5 | Lifts 0 
6 External Toilets 1000000 
7 | AB Room, Area lighting, Pumps, Generator 500000 
CCTV Sub Total (C ) 6000000 
Project Cost (P) = (A) + (B) + (C) 47,93,42,045 
(D) | PROVISION 
(i) Contingencies 4% on (a) 1,37,40,691 
(ii) Green Building 5% on (a) 1,71,75,864 
(iii) GST 12% on (P) 5,75,21,045 
(iv) Price Escalation 10% on (P) 4,79,34,205 
Sub Total (D) 13,63,71,805 
TOTAL COST OF PROJECT (TPC) (A+B+C+D) 61,57,13,851 
Say Rs.Lakhs 6157.15 
PLINTH AREA RATES FOR 
(i) Bldg. Proper Cost = Rs _ 21950/Sqm 
(ii) Elect. Work = Rs _ 2574/Sqm 
(11) Water Supply = Rs __ 1,097.50/ Sqm 


(iv) For (i) + (ii) + (iii) 


Rs _ 25621.74451/ Sqm 


(v) Total Project Cost = TPC + Area (as per “a”) = Rs 39343 / Sqm 


* NO expenditure of Govt.involved as will be installed by entrepreneur and reduced energy bills will be 
paid by user departments to the entrepreneur as repayment for the expenditure incurred on the installation. 


Gite Pratap 
Venkatrao 


Digitally signed by Gite Pratap Venkatrao 

DN: CN = Gite Pratap Venkatrao, C = IN, S = 
Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, OU = 
Agriculture and Animal Husbandry, Dairying and Fisheries 
Department 

Date: 2019.06.21 12:54:13 +05'30' 


(प्रताप गिते) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


